विज्ञान विषय घेऊन इ.१२ वी उत्तीर्ण शिक्षकांना 
विज्ञान विषय समुहातील पदवीधर शिक्षक पदावर 
पदोन्नती दिल्यानंतर पदवी अर्हता धारण न केलेल्या 
शिक्षकांची पदस्थापना मूळ पदावर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः न्यायाप्र- २०२३/प्र.क्र.१७१/टिएनटि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २३ जुन, २०२३. 


वाचा : १. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई), अधिसूचना, दि.१२.११.२०१४ 
२. शालेय शिक्षण विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक वेतन १२१६/प्र.क्र.१२३/१६/ 
टीएनटी-३, दि.१३.१०.२०१६. 


प्रस्तावना - 

विज्ञान विषय समूहातील पदवीधर शिक्षकांची कमतरता विचारात घेऊन, विज्ञान विषय घेऊन इ. १२ वी 
ची परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकांना मान्यताप्राप्त मुक्‍त विद्यापीठाची पदवी प्राप्त करण्यास प्रवृत्त करावे. अशा शिक्षकांची 
पदस्थापना विज्ञान विषय समूहातील पदवीधर शिक्षकाच्या जागेवर करण्यात यावी आणि प्रत्यक्ष पदवी प्राप्त 
करेपर्यंत त्यांना पदवीधर वेतनश्रेणी देण्यात येऊ Asal तरतूद उक्त संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन 
परिपत्रकान्वये करण्यात आली आहे. परंतु उक्त संदर्भ क्र.१ येथील अधिसूचनेमधील तरतूद क्र. (४) ख अनुसार 
शिक्षकाची एका स्तरामधून दूसऱ्या ERM पदोन्नती करताना एनसीटीई ने निश्चित केलेली किमान अर्हता 
धारण करणे आवश्‍यक आहे. यामधील तरतुदीनुसार इ. ६ वी ते ८ वी वर्गाकरीता असलेली प्रशिक्षीत पदवीधर 
अर्हता, तसेच सद्यस्थितीत विज्ञान शाखेतील पदवीधर उमेदवारांची उपलब्धता विचारात घेता, शासन परिपत्रक 
दि. १३.१०.२०१६ मधील अ.क्र.६ येथील तरतुद कालबाह्य ठरत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आलेले आहे. 
त्याअनुषंगाने खालीलप्रमाणे सूचना निर्गमित करण्यात येत आहे:- 


शासन परिपत्रक - 

शासन परिपत्रक दिनांक १३.१०.२०१६ मधील अ.क्र. ६ येथील तरतूद वगळण्यात येत असुन, सदर 
तरतुदीनुसार विज्ञान विषय घेऊन इ. १२ वी उत्तीर्ण असलेल्या शिक्षकांना विज्ञान विषय समुहातील पदवीधर 
शिक्षक पदावर पदोन्नती दिल्यानंतर सदर परिपत्रकाच्या दिनांकापर्यंत या शिक्षकांनी पदवी अर्हता धारण केली 
नसल्यास, अशा शिक्षकांची पदस्थापना मूळ पदांवर करण्यात यावी. 
०२. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०६२३१३२२१६६०२१ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने sy क लाथा शि वी 
* DN: लक, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
D ATTAT RAY EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 

2.5.4.20=cla6eca3de0649dd85e78e2f9d0680fd23c23c7952a7d5dc91 

d34437d85a2ae4, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
C H H AT RAG U N S H | N D E serialNumber=D64E9D959B0D379CE4141FED53CDE1EF8DF885C3CE 
6552805FBBAE4AF52C9EA8, cn=DATTATRAY CHHATRAGUN SHINDE 
Date: 2023.06. 


.23 13:23:05 +05'30' 


(द. छ. शिंदे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मलबार हिल, मुंबई. 

मा मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः न्यायाप्र- २०२३/प्र.क्र.१७१/टिएनटि-१ 


मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. मंत्री शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०) मा. मंत्री, ग्रामविकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११) मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य (सवी 

१२) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


Gm S&S 
Ce SRS Se 


aon 


१६) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे. 
१७ संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१८) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१९) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 

२० सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक) जिल्हा परिषद. 

२१) निवडनस्ती- टिएनटि-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


